अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण 
घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृहाच्या 
व्यवस्थापनाकरिता व बांधकामाकरिता निधी 
उपलब्ध करणेबाबत..... 

सन २०२१-२२ करिता निधी वाटप 


महाराष्ट्र शासन 
अल्पसंख्याक विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०२१/प्र.क्र.३५/का.८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ ऑगस्ट, २०२१ 


वाचा : १. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. अविवि २००९/प्र.क्र.१५/का.८, 
दिनांक ०२ मार्च, २०१०. 
२. अल्पसंख्याक विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. वसगृ-२०११/प्र.क्र.१३०/का.८, 
दिनांक २० डिसेंबर, २०११, 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं-२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून,२०२१. 
४. जिल्हाधिकारी रायगड यांचे पत्र क्र.साशा/कार्या-१/ब-४/उपयोगिता प्रमाणपत्र/२०२१, 
दि.१० मे, २०२१ 
५. जिल्हाधिकारी, जालना यांचे पत्र क्र.२०२१/साशा/अल्पसंख्याक, दि.२६, एप्रिल, २०२१ 
६. जिल्हाधिकारी परभणी यांचे पत्र क्र.२०२१/सा.प्र./”अल्पसंख्याक/कावि-१९२, दि.१२ मे, २०२१ 
जिल्हाधिकारी, चंद्रपुर यांचे पत्र क्र. साशा/कार्या-१०/स्थानि-२/२०२१/३९७, 
दि.६ जुले, २०२१ 
८. जिल्हाधिकारी, औरंगाबाद यांचे पत्र क्र.२०२१-साप्र/अल्पसंख्याक/कावि-१०३, 
दि.२६ ऑगस्ट, २०२१ 


प्रस्तावना - 

राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थीनीसाठी वसतिगृहे 
बांधण्याबाबतचा शासन निर्णय, दिनांक २ मार्च, २०१० रोजी निर्गमित करण्यात आला आहे. राज्यातील विविध 
विद्यापीठांमध्ये उपलब्ध असलेल्या जमिनीवर अल्पसंख्याक मुलींसाठी वसतिगृह बांधण्यासंदर्भातील कार्यपध्दती 
दिनांक २० डिसेंबर, २०११ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. तसेच अल्पसंख्याक समाजातील 
विद्यार्थ्यांकरिता बांधण्यात येत असलेल्या वसतिगृहांच्या व्यवस्थापनाबाबत कार्यपध्दती दिनांक २१ जून, २०१३ व 
दिनांक २८ जुले, २०१५ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आली आहे. 
२. अल्पसंख्याक समाजातील उच्च शिक्षण घेणाऱ्या मुलींच्या वसतिगृह बांधकाम करण्याकरिता सन २०२१- 
२२ करिता "मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० इतर 
कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक समाजातील वसतीगृहाकरिता सहायक 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०२१/प्र.क्र.३५/का.८ 


अनुदान (2234 ए १४२), ३१ सहायक अनुदान (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली रु.३०,००,००,०००/- (अक्षरी रुपये 
तीस कोटी waa) इतका निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आला आहे. संदर्भ HY, ५, ६, ७ व ८ च्या vara 
जिल्हाधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, चंद्रपुर व औरंगाबाद यांनी अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या 
व्यवस्थापनाकरिता निधी वितरीत करण्याची मागणी केलेली आहे. वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ च्या शासन 
निर्णयास अनुसरुन सदरचा निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 

वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील दिनांक २४ जून, २०२१ च्या शासन निर्णयान्वये सन २०२१-२२ या 
आर्थिक वर्षाकरिता असलेल्या वित्तीय बंधनाच्या मर्यादेस अनुसरुन जिल्हाधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, 
चंद्रपुर व औरंगाबाद यांना अल्पसंख्याक मुलींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता एकूण रु.१,६४,७०,००० 
(अक्षरी रुपये एक कोटी चौसष्ट लाख सत्तर हजार फक्‍त) निधी खालीलप्रमाणे वितरीत करण्यास याद्वारे शासन 
मान्यता देण्यात येत आहे :- 


अ.क्र. वसतिगृहाचे ठिकाण वितरीत करावयाचा निधी 
शि . शासकोय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, पनवेल, रु.१६,००,०००/- 
रायगड 
२. अल्पसंख्याक मुलीचे शासकोय वसतिगृह, घनसावंगी, रु.१७,३०,०००/- 
जालना 
३. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी रु.१५,३०,०००/- 
४. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, गंगाखेड, परभणी रु.१५,३०,०००/- 
५. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पाथरी, परभणी रु.१७,३०,०००/- 
६. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सेळू, परभणी रु.१७,३०,०००/- 
७. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जितुर, परभणी रु.१७,३०,०००/- 
८. औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पूर्णा, परभणी रु.१७,३०,०००/- 
९. 'शासकोय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, चंद्रपूर रु.१४,३०,०००/- 
= . शासकोय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, शासकोय रु.१७,३०,०००/- 
विज्ञान संस्था परिसर, औरंगाबाद 
एकूण रु.१,६४,७०,०००/- 


२. वरीलप्रमाणे जिल्हाधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, चंद्रपुर व औरंगाबाद यांना त्यांच्या 
अधिपत्याखालील उपरोक्त तक्त्यात नमुद अल्पसंख्याक विद्यार्थिनींच्या वसतिगृहाच्या व्यवस्थापनाकरिता एकूण 
रु.१,६४,७०,०००/- (अक्षरी रुपये एक कोटी, चौसष्ट लाख सत्तर हजार फक्त) एवढी रक्‍कम अर्थसंकल्प वितरण 
प्रणालीतून आहरण व संवितरण करण्यास या शासन निर्णयान्वये मंजूरी देण्यात येत आहे. 


३. सदर तरतूद जिल्हाधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, चंद्रपुर व औरंगाबाद यांचेकडे सुपूर्द करण्यात 
येत असून याकरीता जिल्हाधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, चंद्रपुर व औरंगाबाद - नियंत्रक अधिकारी आणि 
त्यांनी प्राधिकृत केलेले दुय्यम अधिकारी -आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून काम पाहतील. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०२१/प्र.क्र.३५/का.८ 


४. सदर निधीच्याविनियोगाबाबतचे उपयोगिता प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, चंद्रपुर 
व औरंगाबाद यांनी महालेखापाल कार्यालयास प्रत्यक्ष सादर करावे व महालेखापाल कार्यालयाचे Clearance 
Certificate शासनास सादर करावे. तसेच अतिप्रदान व अखर्चित निधी परतावा शासनास भरणा (जमा) 
करण्याबाबत वित्त विभागाच्या सूचनांनुसार संबधित जिल्हाधिकारी यांनी कार्यवाही करावी. 


५. सदरचा खर्च करताना वित्तीय अधिकारांच्या मर्यादेत ७./.७. च्या मार्गदर्शक तत्वांचा/ CAG च्या 
निदेशानुसार कोणताही शासन निर्णय/अटी व area भंग होणार नाही याची दक्षता संबधित जिल्हाधिकारी यांनी 
घ्यावी. सदर रक्‍कम वितरित करण्यापूर्वी जिल्हाधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, चंद्रपुर व औरंगाबाद यांनी 
शासनाने यासंदर्भात वेळोवेळी निर्गमित केलेल्या शासन निर्णय / भारताचे नियंत्रक व महालेखापरिक्षक यांचे 
निरिक्षण अहवाल / वित्तीय कार्यपध्दती यांचा अवलंब करावा. सदर रक्‍कम चालू आर्थिक वर्षात उपयोगात आणणे 
MAH राहील. सदर निधी कोणत्याही संस्थेत ठेव स्वरुपात जमा करता येणार नाही. 


६. सदरचा खर्च मागणी क्रमांक झेडई-१, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, ०२ समाजकल्याण, २०० 
इतर कार्यक्रम, राज्य योजनांतर्गत योजना (०१) (०८) शहरातील अल्पसंख्यांक समाजातील वसतीगृहाकरिता 
सहायक अनुदान (2234 ए १४२), ३१ सहायक अनुदान ( वेतनेतर ) या लेखाशिर्षांतर्गत सन २०२१-२२ करिता 
उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 


७. सदर शासन निर्णय वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ भाग पहिला, उपविभाग-एक मधील अट 
क्र.२७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्राप्त झालेल्या अधिकारांतर्गत व वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. अर्थसं- 
२०२१/प्र.क्र.४८/अर्थ-३, दिनांक २४ जून, २०२१ मधील कार्यपद्धती व अटींची पुर्तता करुन तसेच नियोजन 
विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.२५०/२०२१/१४७१, दिनांक १६.०७.२०२१ व वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.२३२/२०२१ /व्यय-१, दिनांक १३/८/२०२१ अन्वये प्राप्त मान्यतेस अनुसरून निर्गमित करण्यात येत 
आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक क्र. २०२१०८२७१५५००९८७१४ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ou=Minorities Development Department, 


Boge¢9 


127860201 ab5363a2133e0927Ff26c0f01 6fdf, 
aBade806b6e4aea66daa5512ea788889al1515751 


Dinesh M. Sonavane 


ab inesh M. 501: 
Date: 2021.08.27 16:53:29 +05'30' 


(दि.मा.सोनवणे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व अनुज्ञेयता),मुंबई / नागपूर, 
) महालेखापाल, महाराष्ट्र -१ (लेखा व परीक्षा), मुंबई / नागपूर, 

3) प्रधान सचिव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) जिल्हाधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, चंद्रपुर व औरंगाबाद 
) संचालक, तंत्रशिक्षण संचालनालय, मुंबई, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः वसगृ - २०२१/प्र.क्र.३५/का.८ 


६) प्राचार्य/अध्यक्ष/संचाळक (अल्पसंख्याक मुलींचे शासकीय वसतिगृह, घनसावंगी, जालना,शासकीय 
अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, पनवेल, रायगड, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण 
संस्था, गंगाखेड, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पाथरी, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, सेलू, 
परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जितुर, परभणी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, पूर्णा, परभणी, शासकीय 
अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, चंद्रपूर, शासकीय अल्पसंख्याक मुलींचे वसतिगृह, शासकीय विज्ञान संस्था 
परिसर, औरंगाबाद) 

७) सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासकीय भवन, पाचवा मजला, मुंबई, 

८) अवर सचिव, का.७, अल्पसंख्याक विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई यांना विनंती करण्यात येते की त्यांनी उक्त रकमा 
संबंधिताना कृपया B.D.S. वर तात्काळ उपलब्ध करुन देण्यात याव्यात. 

९) जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड, जालना, परभणी, चंद्रपुर व औरंगाबाद 

१०) वित्त विभाग (अर्थसंकल्प -१४, व्यय-१) मंत्रालय, मुंबई 

११) नियोजन विभाग (कार्या.१४७१) 

१२) निवड नस्ती, कार्यासन-८ 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


